शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय कालावधीनंतरही 
अधिक वास्तव्य करण्याबद्दल दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती 
शुल्क आकारणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.९६/मिव्य-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जून, २०१८ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.९६/मिव्य-२, 
दिनांक १५ जून, २०१५. 
२) शासन शुद्धीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.९६/ 
मिव्य-२, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१५ व दिनांक २७ जानेवारी, २०१६. 


शुद्धीपत्रक: 


उपरोक्‍त वाचा येथील दिनांक १५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहेत :- 


a दिनांक 94 जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक १येथील “झ्ञासन निर्णय, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. आरएलएफ-१०८३/३६९८/सीआर-१०५/मिव्य-२, दिनांक २३ 
डिसेंबर, १९८५ व दिनांक २८ फेब्रुवारी, १९८६ या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत 
आहेत.” 


याऐवजी 


“शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक आरएलएफ-१०८३/३६९८/सीआर- 
१०५/मिव्य-२, दिनांक २३ डिसेंबर, १९८५, दिनांक २८ फेब्रुवारी, १९८६, दिनांक ०५ 
ऑक्टोबर,१९८७ व वित्त विभाग परिपत्रक H.DPA १४७०/४२८/७९/॥॥, दिनांक १० 
फेब्रुवारी,१९७१ तसेच, या विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय निवासस्थानांसंदर्भातील 
दिनांक १५ जून, २०१५ च्या पूर्वीचे वित्त विभागाचे दि.१० फेब्रुवारी, १९७१ तसेच,या विभागाच्या 
अखत्यारीतील शासकीय निवासस्थानांसंदर्भातील दिनांक १५ जून २०१५ च्या पूर्वीचे अन्य 
शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.” असे वाचण्यात यावे. 


2. त्याच प्रमाणे सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 2 येथील “हा शासन निर्णय बृहन्मुंबई 
व्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रातील या विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय 
निवासस्थानांसंदर्भात लागू असेल.” 

याऐवजी 


“हा शासन निर्णय बृहन्मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रातील या विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय 
निवासस्थानांसंदर्भात लागू असेल.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.९६/मिव्य-२, 


3. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ८ मधील 


अ.क्र. शासकीय निवासस्थान दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती शुल्क 


| व ‘VT वर्गीकरण केलेल्या झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: 


शहरांतील TA} शानिवा-२५११/प्र.क्र.२३९/११ /२३-अ, दिनांक २९ 
निवासस्थानांसाठी जुले, २०११ अन्वये अथवा त्यामध्ये वेळोवेळी होणा- 


या सुधारणेनुसार असणारे दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती 


शुल्क 


२. | are वर्गीकरण केलेल्या | प्रति चौ.फूट रु.३५/- या दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती 
शहरांतील शासकीय | शुल्क 


निवासस्थानांसाठी 


३. । 'झेड' वर्गीकरण केलेल्या | प्रति चौ.फूट रु.१५/- या दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती 
शहरांतील शासकीय | शुल्क 

निवासस्थानांसाठी (‘wart किंवा 
'वाय' वर्गात समाविष्ट नसलेली 


शहरे / गावे) 


याऐवजी 


अ.क्र. शासकीय निवासस्थान अनुज्ञप्ती शुल्काचा दंडनीय दर 


णि . | URE वर्गीकरण केलेल्या तील) अनुज्ञप्ती शुल्काचा दंडनीय दर प्रति चौ. 


शासकीय निवासस्थानांसाठी फूटास रु.१५०/- दरमहा 


२. | 'वाय' वर्गीकरण केलेल्या शहरांतील | अनुज्ञप्ती शुल्काचा दंडनीय दर प्रति चौ. 


शासकीय निवासस्थानांसाठी फूटास रु.१२०/- दरमहा 


३. । 'झेड' वर्गीकरण केलेल्या शहरांतील | अनुज्ञप्ती शुल्काचा दंडनीय दर प्रति चौ. 
शासकीय निवासस्थानांसाठी (TRI | फूटास रु.८०/- दरमहा 
किंवा 'वाय' वर्गात समाविष्ट नसलेली 


शहरे / गावे) 


असे वाचण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.९६/मिव्य-२, 


४. तसेच, सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १४ मधील पहिल्या व दुस-या ओळीतील “तथापि, 
सदर दिनांकास वसुली प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांनाही हा शासन निर्णय लागू करण्यात यावा” 
याऐवजी 

“तथापि, सदर दिनांकास वसुली प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत शासकीय निवासस्थानात अनुज्ञेय 
कालावधीनंतरही अधिक वास्तव्य केलेल्या त्या-त्या कालावधीसाठी त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या शासन 
निर्णयान्वये/पत्रान्वये अनुज्ञप्ती शुल्काची दंडनीय दराने आकारणी करण्यात यावी. तसेच हे आदेश पूर्वलक्षी 
प्रभावाने प्रलंबित प्रकरणांना लागू होणार नाहीत.” असे वाचण्यात यावे. 
५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. याबाबतच्या सुचना सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचार्‍यांना या शासन निर्णयाच्या 
प्रतीसह निवासस्थान वाटप समितीच्या सदस्य सचिवांनी / कार्यकारी अभियंता यांनी सूचना निर्गमित करुन 
संबंधितांना कळवाव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१४५०३३२८१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Ganpat Amolkar 


ee 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9b318a02c11010fd64b8388360e99c8c5215344dcffab 


2e51e83ca657ad934a2, 


serialNumber=abf9a2db008fa8b299e7c58cc5 1 3eb8a2cb4ea74 
mM O a if 41f3ad255a5 1ae4d3bfdeaa2, cn=Vijay Ganpat Amolkar 


Date: 2018.06.02 14:57:16 +05'30' 


(विजय अमोलकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मुख्य सचिव, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

८. वित्त विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग 

९.प्रबंधक, मूळ शाखा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१०. प्रबंधक, अपील शाखा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई, 

११. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१२. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद, 
१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.९६/मिव्य-२, 


१४. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 

१५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) मुंबई, 

१६. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१७. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१८.महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

२१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

२२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर, 

23. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२६. मुख्य लेखा परिक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२७. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२८.सर्व जिल्हाधिकारी / निवासी उप जिल्हाधिकारी, 

२९. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

३१. निरनिराळ्या मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
३२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व कार्यासने, 

३३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


